मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील औ. प्र. 
संस्थांमधील जागांचा अनुशेष भरून काढणे, 
औ. प्र संस्था, मुंबई व दादर येथे सुरू 
करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेली 
योजनांतर्गत १५४ अस्थायी पदे दि. 
०१.०६.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 


पहा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/ २००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-२००८/(६०/०९)/ 
व्यशि-३, दि. ०३/०२/२०१०. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. , 
दि. ०५.०३.२०१८ 
४ कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/ 
प्र.क्र. ७१/व्यशि-३, दि. २१.०३.२०१८ 
५) संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.४/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१८/(१६/३०/७६४, दि. २०.०५.२०१८. 


प्रस्तावना :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-०१ व्दारा एलफिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-०१ येथे व औ. 
प्र. संस्था, दादर व्दारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर सुरू करणे तसेच विद्यमान औ. प्र. 
संस्था, मुंबई-११, लोअर WH, FHS, गोवंडी आणि बोरीवली येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स 
अंतर्गत विविध सेक्टर मधील ब्रॉडबेस बेसिक ट्रेनिंग व अँडव्हान्स मॉडयुल सुरू करण्याकरीता 
२०२ अस्थायी पदांना संदर्भीय (२) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भीय (१) येथीळ शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजना बंद झाल्यामुळे अँडव्हान्य मॉड्यूल करिता मंजूर ४८ 
प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांचे समायोजन केले असल्याने सदर योजनेतर्गत २०२ अस्थायी पदांमधून ४८ 
पदे वगळून १५४ अस्थायी पदांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार 
वरील संदर्भ क्र. (४) अन्वये सदर १५४ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (३) येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३ 


३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केळे आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय (4) येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार १५४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-०१ 
व्दारा एलफिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-०१ येथे व औ. प्र. संस्था, दादर व्दारा शासकीय 
तांत्रिक विद्यालय, दादर येथे सुरू करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या १५४ पदांपैकी १४३ 
नियमित वेतनश्रेणीतील पदे (प्रपत्र-१ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे) व ११ ठेका पध्दतीच्या (प्रपत्र-२ मध्ये 
दर्शविलेली) योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०६.२०१८ पासून दिनांक ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शरर्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत 
येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 
१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


ड्‌ 


सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधीत पूर्ण करावी. 


AN 
— 


पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवर्यक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


& 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

“ मागणी क्र: झेडण-१, 2230 - कामगार व सेवायोजन 03 - WRIT, (००३)-कारागिर 
व परयविक्षक यांचे प्रशिक्षण (०२) - कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसाय WRT, (०२०८) प्रकेहा 
SAA वाढविण्यासाठी औद्योगिक ARIAT संस्थांचा विस्तार करणे(२२३० ए२०९) ” 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५ मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥08/959॥0॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०२१३०५५२२५०३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, 
Santosh Vithal 1४८५-00 


Rokade vce = cai 
(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 

८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/(व्यशि-२)/(व्यशि-५)/(रोस्वरो-२), कौडल्य विकास 
व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 

१२.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३ 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३, 
दिनांक : ३० जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र-१ 
मुंबई शहर व मुंबई उपनगरमधीळल औ.प्र.संस्थांतील प्रशिक्षणार्थी जागांचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी नवीन 
औ.प्र.संस्था, मुंबई व दादर सुरु करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेले पदे दि.०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ 
या कालावधीत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली नियमित वेतनश्रेणीतील योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
क्र. वेतन बॅड ग्रेड वेतन 
गट-अ (कनिष्ठ) 
१ | प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० 3 
एकूण (गट-अ (कनिष्ठ) ३ 
गट-ब 
२ | प्रबंधक ९३००-३४८०० ४४०० १ 
एकूण (गट-ब) 1 १ 
गट-क 
३ | गट निदेठाक ९३००-३४८०० ४४०० 
४६००-व.श्रेणी गि 
४ | शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी ८४ 
४८००-व.श्रेणी 
५ | गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
६ | चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
७ | गणित चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० १ 
९ | भांडारपाल ५२००-२०२०० २८०० १ 
१० वरिष्ठ लिपिक 4200-20200 २४०० ९ 
११ कनिष्ठ लिपिक 4200-20200 १९०० ११ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० g 
एकूण (गट-क) १२३ 
गट-ड 
१३ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ४ 
१४ । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० १२ 
एकूण (गट-ड) १६ 
एकूण बेरीज १४३ 


Santosh Vithal Rokade 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय pata: आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७१/व्यशि-३, 
दिनांक : ३० जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र-२ 
मुंबई हहर व मुंबई उपनगरमधीळ औ.प्र.संस्थांतील प्रशिक्षणार्थी जागांचा अनुशोष भरुन काढण्यासाठी 
नवीन औ.प्र.संस्था, मुंबई व दादर सुरु करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेले पदे दि.०१.०६.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ या कालावधीत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली ठेका पद्धतीची योजनांतर्गत 


अस्थायी पदे 
अ. क्र. पदनाम वेतन पदांची संख्या 
ठेका पद्धतीची पदे 
१ पहारेकरी ठेका पद्धती ६ 
२ सफाईंगार ठेका पद्धती षु 
एकूण(ठेकापद्धती) | a | 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
overnment Of Maharashtra, ou=Skill Development 


Santosh Vithal यण 


elopment, po: ‘Maharashtra, 
20=ca5751ffedbbO0Sfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f74 


4e251360f7920a, 


serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500 
(0 व e fe489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2018.07.02 15:44:48 +05'30° 
(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


